न्यायाधीन कैदी सुतावणीकरीता न्यायालयात 

हजर करण्याकरीता पोलीस व कारागृह 

विभागास समन्वय राखण्याकरीता समन्वस 
अधिका-यांची नियुक्ती. __________.___ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक एमआयएस ०१०४/प्र,क्र.७%/पोल-८, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक:-२२ जून, २००४. 


शासन निर्णय 
न्यायाधीन कैद्यांना सुनावणीकरीता न्यायालयात वेळेवर उपस्थित केले जात 
नाही. त्यामुळे. न्यायालयीन प्रकरणे मोठ्या प्रमाणाधर प्रलंबित रहातात. परंतु कैदयांनाही 
न्यायप्रक्रियेस वंचित रहावे लागते. याबाबत न्यायालयाने वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली आहे 
या विषयावर न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालय 
रिट पिटीशन क्र,३८६/२००४ या याचिकेवरील कार्यवाही दरम्यान मा.न्यायालयाने असे निर्देश 
दिलेले आहेत की, न्यायाघीन कैद्यांना न्यायालयीन सुनावणीसाठी हजर राहण्याच्या कामात 
समन्वय राखण्यासाठी शासनाने सशस्त्र पोलीस विभाग आणि कारागृह विभागातील प्रत्येक 
एका अधिका-यांची निश्चुक्ती करावी 


निर्णय:- 

मा.उच्च न्णॉयालथाने Re पिटीशन क्र.३८६/२००४ च्या न्यायालयीन प्रकरणात 
बर नमूद क्रेलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने शासनाने असा निर्णय घेतला आहे की, न्यायाधीस 
tea सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात वेळेवर हजर करण्याच्या कामात समन्वय 
साधण्यासाठी सशस्त्र प्रौलीस विभागातील श्री.खुजे,वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक व कारागृह 
विभागातील श्री.एस.एन.मुंड वरीष्ठ कारागृह अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे 
कैदयांना न्यायालयात हजर करण्याची जबाबदारी या अधिकान्यांची राहील, त्यांनी अधिका- 
धिक कैद्यांना न्यायालयांत हजर करण्यासाठी कार्यवाही errs 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल खँच्या ओदशाभुसार व ावाने, 


AMY OL 
(शि. श॑. धुमाळे ) 
_ सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, 
प्रत, 

-_ १) पालीस महॉसचालक, महाराष्ट्र शष्य, मुंबई. 

» २) पोलीस आडुक्त, मुंबई, 

. ३) पालौस उप आयुक्त, सशस्त्र पोष्दीस दल-१, नॉँवणाव, मुंबई, 

४) कारागृह महानिरीक्षक, पुणे, 


33/D: preenileiqnl-PJase\Leter'2® 


